भाषा संचालनालयातील पर्यवेक्षक (हिंदी), गट-ब 
(अराजपत्रित) व अनुवादक (हिंदी), गट-क या पदांच्या 
सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः भासंसे-२०१४/प्र.क्र.९१/२०१४/आस्था-२, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १७ मार्च, २०१८. 


शासन निर्णय:- 
भाषा संचालनालयातील पर्यवेक्षक (हिंदी), गट-ब (अराजपत्रित) पदाचे सेवाप्रवेश नियम तसेच 


अनुवादक (हिंदी), गट-क या पदाचे दि.०१ सप्टेंबर, १९८३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सेवाप्रवेश नियमांत 


सुधारणा करुन सुधारित सेवाप्रवेश नियम सोबतच्या अधिसूचनेत (इंग्रजी व मराठी) दर्शविल्याप्रमाणे 


शासन विहित करीत आहे. 


२. उपरोक्त अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रात स्वतंत्ररित्या प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०३१७१२०६२२७२३३ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Aparna _ Disitally signed 
by Aparna 


A rvi n d Arvind Gawde 
Date: 2018.03.17 
Ga wd @ 15:30:51 +05'30' 


(अपर्णा अ.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुंबई. 
३. मा.राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक, मुंबई. 
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः भासंसे-२०१४/प्र.क्र.९१/२०१४/आस्था-२ 


५. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने). 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
९. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सह सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१३.व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई (पत्राने). 

१४. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई-५१. 

१५.मराठी भाषा विभागातील सर्व कार्यासने. 

१६.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अधिसूचना 
मराठी भाषा विभाग, 
मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : १७ मार्च,२०१८. 


भारताचे संविधान 


क्रमांक :- भासंसे-२०१४/प्र.क्र.९१/२०१४/आस्था-२. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या 


परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आणि त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या 


सर्व विद्यमान नियम, आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करुन, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, 


महाराष्ट्र शासनाच्या, मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील भाषा संचालनालयामधील पर्यवेक्षक 


(हिंदी), गट-ब (अराजपत्रित) व अनुवादक (हिंदी), गट-क पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे 


पुढील नियम करीत आहेत, जसे :- 


(१) या नियमांस, मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील भाषा संचालनालयातील पर्यवेक्षक 


(हिंदी), गट-ब (अराजपत्रित) व अनुवादक (हिंदी), गट-क (सेवाप्रवेश) नियम, २०१७ असे म्हणावे. 
(२) या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, - 


(अ) "आयोग" याचा अर्थ, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असा आहे; 


(बौ "पदवी" याचा अर्थ, सांविधिक विद्यापीठाची पदवी असा आहे; 

(क) "विभाग" याचा अर्थ, शासनाचा मराठी भाषा विभाग असा आहे; 

(ड) "संचालनालय" याचा अर्थ, शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील भाषा संचालनालय असा आहे; 


(इ) "शासन" याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे. 


(३) संचालनालयामधील पर्यवेक्षक (हिंदी) पदावरील नियुक्‍ती, संचालनालयामधील अनुवादक 


(हिंदी) हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावर किमान पाच वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी नियमित सेवा 


झालेल्या आणि सदर पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र ठरविण्यासाठी विहित करण्यात आलेली विभागीय 


परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या, योग्य व्यक्‍तीची ज्येष्ठता अधिन पात्रता या निकषावर पदोन्नतीने करण्यात 
येईल. 
(8) संचालनालयामधीळ अनुवादक (हिंदी) पदावरील नियुक्‍ती, पुढील अटी पूर्ण करणाऱ्या 


उमेदवारांमधून आयोगाकडून निवडीद्वारे नामनिर्देशनाने करण्यात येईल- 


(एक) ज्याचे, वय अडतीस वर्षापेक्षा अधिक नाहीः 


परंतु, आधीपासून शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत 


कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिळ करण्यात येईल. अगोदरच शासन सेवेत 


असलेला मागासवर्गीय कर्मचारी ५ वर्षे शिथिलतेची सवलत त्यास शासकीय कर्मचारी 


किंवा मागासवर्गीय उमेदवार म्हणून यापैकी केवळ एकाच प्रयोजनाकरिता उपलब्ध 
राहील; 
(दोन) ज्यांनी, हिदी विषयासह पदवी धारण केली आहे; 


(तीन) जे सांविधिक विद्यापीठाच्या तीन वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमामध्ये किमान एक वर्ष इंग्रजी 


किंवा व्यावहारिक इंग्रजी विषयासह उत्तीर्ण झाले आहेतः 


परंतु, ज्यांनी, उपखंड (दोन) व (तीन) मध्ये नमूद केलेल्या अर्हतेसह विधि 


विषयातील पदवी धारण केली आहे त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


(4) नियम ३ किंवा ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नियुक्‍त केलेल्या व्यक्तीस, शासन वेळोवेळी 


विहित करेल असे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 


(६) नियम ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नियुक्‍त केलेल्या व्यक्तीस, सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण 


होणे आवश्यक राहील. 


(७ नियम ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नियुक्‍त केलेल्या व्यक्‍तीस, त्याबाबतीत केलेल्या 
नियमानुसार मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेली नसेल किंवा परीक्षा उत्तीर्ण 


होण्यापासून सूट मिळालेली नसेल तर, त्याला सदर परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 


(८) नियम ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नियुक्‍त केलेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र शासनाच्या 


माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून वेळोवेळी विहित केलेले "संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र" 


धारण करणे आवश्यक राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


A Pparna Digitally signed 
by Aparna 


Arvi n d Arvind Gawde 


Date: 2018.03.17 


Gawde _ 15:30:26 +05'30' 


(अपर्णा अ.गावडे) 
शासनाचे सह सचिव 


Constitution 


of India. 


NOTIFICATION 


Marathi Language Department, 

Madam Cama Road, 

Hutatma Rajguru Chowk, 

Mantralaya, Mumbai 400 032. 

Dated the 17‘ March 2018. 

No.DLR-2014/C.R.91/2014/Astha-2. In exercise of the powers 

conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and 
in supersession of all existing rules, orders or instruments made in this 
behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating recruitment to the post of Supervisor (Hindi), 
Group B (Non-Gazetted) and Translator (Hindi), Group C in the 
Directorate of Languages under the Marathi Language Department of 


the Government of Maharashtra, namely :- 


Tr These rules may be called the Supervisor (Hindi), Group B (Non- 
Gazetted) and Translator (Hindi), Group C, in the Directorate of 
Languages under the Marathi Language Department (Recruitment) 
Rules, 2017. 


2. In these rules, unless the context otherwise requires, - 
(a) “Commission” means the Maharashtra Public Service 
Commission; 

(b) “Degree” means a degree of a statutory University; 

(c) “Department” means the Marathi Language Department of 
Government; 

(d) “Directorate” means the Directorate of Languages under the 
administrative control of Marathi Language Department of 
the Government; 


(e) “Government” means the Government of Maharashtra. 


उ Appointment to the post of Supervisor (Hindi), in the Directorate 
shall be made by promotion of a suitable person on the basis of 
seniority subject to fitness from amongst the persons holding the post 


of Translator (Hindi) in the Directorate having not less than five years 


regular service in that post and has passed the Departmental 
Examination prescribed by Government for being eligible to be 
promoted for the post of Supervisor (Hindi) in the Directorate. 


4. Appointment to the post of Translator (Hindi) in the Directorate 
shall be made by nomination on the basis of selection through 
commission from amongst the candidates who, - 

(i) are not more than thirty-eight years of age: 

Provided that, the upper age limit may be relaxed 
upto five years in case of candidates already in the 
Government Service. In case of person of backward 
category who is already in Government service can get 
relaxation of five years either as Government servant or 
as backward category candidate; 

(ii) possess degree alongwith Hindi subject; 

(iii) have passed with English or Communication Skills in 
English as one of the subject atleast in one year of three 
years degree course of a statutory University: 

Provided that, preference shall be given to 
candidates who possess degree in Law along with the 


qualifications mentioned in sub-clauses (i/) and (iii). 


5. A person appointed to the posts mentioned in rules 3 or 4 shall 
be required to complete the training successfully prescribed by the 


Government, from time to time. 


6. A person appointed to the posts mentioned in rule 4 shall be 


required to pass post-recruitment examination. 


7. A person appointed to the posts mentioned in rules 3 and 4 shall 
be required to pass examinations in Marathi and Hindi languages 
according to the rules made in that behalf, unless he has already 
passed or has been exempted from passing the said examinations. 


8. A person appointed to the posts mentioned in rules 3 and 4 shall 
possess a Certificate in Computer Operation prescribed by the 
Directorate of Information Technology, Government of Maharashtra, 
from time to time. 


By order and in the name of the 
Governor of Maharashtra, 
Aparna Digitally signed by 


, Aparna Arvind 
Arvind Gawde 
Date: 2018.03.17 
Gawde 15:32:00 +05'30' 


(Aparna A. Gawde) 
Joint Secretary to Government. 


